“वृक्षलागवड व संगोपन” यासाठी नगर 
विकास विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या 
०.५% मर्यादेत तरतुद करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२९/नवि-०४ 


मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ जानेवारी,२०१९ 


संदर्भ :- 


महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र.साववि-२०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-११, दि.२५ जूले,२०१८ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 


“कार्यक्रमावरील खर्चामधून” ०.५% मर्यादेत 


“वृक्षलागवड व संगोपन” यासाठी आर्थिक तरतुद 


करण्यास मान्यता देण्यात आळेली आहे.याअनुषंगाने नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय:- 


“वृक्षलागवड व संगोपन” यासाठी नगर विकास विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५% 
मर्यादेत तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. एफ-०३ 


Grant No. F- 03 


मुख्य लेखाशीर्ष:-२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन 


Major Head:-2406- Forestry and Wild life 


उप मुख्य लेखाशीर्षः-०४ -वनीकरण व पर्यावरण 
विकास 


Sub Major Head:- 04 -Afforestation and 
Ecology Development 


गौण शिर्ष :-१०१ राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण 
विकास कार्यक्रम 


Minor Head:-101-National Afforestation 
Ecology Development Programme 


गटशीर्ष:- (00) 
उप Teas: (००) (09) शाश्वत विकास ध्येय 


(ध्येय १५-जमिनीवरीलळ सजीव) अंतर्गत 
वृक्षलागवड व संगोपन (१००% राज्य योजना) 
उदिष्टे:-०२ ,मजुरी 


२१,पुरवठा व सामग्री 
सांकेताक :- (२४०६२६५) 


Group Head:-(00) 

Sub Group Head:-(00) (01) Tree Plantation 
and Conservation under Sustainable 
Development Goals (Goal 15-Life on Land) 
(100 % State Scheme ) 

Object:-02,Wages 

21,Supply & Material 

CRC (2406 A265) 


शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२९/नवि-०४ 


०२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४/२०१९/अर्थ-१६,दिनांक ११ 
जानेवारी,२०१९ व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.संःख.वि/चा- 
१/नगर विकास विभाग/ यूओआर-१३८/२०१८-१९/९८२,दिनांक ०१ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०११९१११८०७७१२५ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sharad 
॥ 


Sharad ५ 


ण = 
K irwa | Q deve तनी 
088: 2019.01.19 12:35:02 
+05'30' 


0 Kirwale, 
arashtra, 0 


(शरद किरवले) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) प्रधान सचिव (वने),महसूल व वन विभाग,मुंबई 
८) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
९) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर 
qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११) सर्व जिल्हा जिल्हाधिकारी 
१२) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
१६) SARA सल्लागार, महाराष्ट्र शासन, सांताक्रुझ (पुर्व, मुंबई 
१७) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२९/नवि-०४ 


१८) उपसचिव (कार्यासन नवि-३४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) सर्व,मुख्याधिकारी 

२०) कक्ष अधिकारी (व्यय-३) / (अथसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवडनस्ती, (नवि-०४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


